RNI No. MAHBIL / 2009/ 37831 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ६ , अंक ११८ ] 


बुधवार , डिसेंबर २ , २०२० / अग्र ११ , शके १ ९ ४२ 


[ पृष्ठ १ , किंमत : रुपये ९ .०० 


असाधारण क्रमांक २ ९ ० 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमान्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश. 


नगरविकास विभाग 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २ डिसेंबर २०२० 

अधिसूचना 


महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम . 


क्रमांक लामनपा -१०१६ / प्र.क्र .११३ / नवि -२४. ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम-४५७ ( ३ ) अंतर्गत 
लातूर शहर महानगरपालिकेमधील विविध पदांवर करावयाच्या नियुक्त्यांचे नियमन व सेवांचे वर्गीकरण करण्यासाठी “ लातूर शहर महानगरपालिका 
सेवा ( सेवा प्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण ) नियम, २०१ ९ " हे महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम -४५६ ( अ ) व या अधिनियमातील लागू 
असलेल्या अन्य तरतुदीद्वारे मिळालेल्या शक्तींचा वापर करून, शासन अधिसूचना क्र . लामनपा २०१६ / प्र.क्र .११३ / नवि -२४, दिनांक २ नोव्हेंबर २०१ ९ 
अन्वये प्रसिद्ध केले आहेत , आणि 

ज्याअर्थी, लातूर महानगरपालिकेतील वैद्यकीय अधिकारी ( राष्ट्रीय / राज्य आरोग्य कार्यक्रम व्यतिरिक्त / जन्म - मृत्यू व विवाह नोंदणीसह ) 
या पदाकरिता “ मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची वैद्यकीय पदवी ( M.B.B.S. ) " अशी शैक्षणिक अर्हता निश्चित करण्यात आली आहे, आणि 

ज्याअर्थी, वैद्यकीय अधिकारी ( राष्ट्रीय / राज्य आरोग्य कार्यक्रम व्यतिरिक्त / जन्म - मृत्यू व विवाह नोंदणीसह ) या पदाच्या शैक्षणिक अर्हतेमध्ये 
सुधारणा करण्याबाबत लातूर शहर महानगरपालिकेने शासनास विनंती केली आहे, आणि 

त्याअर्थी, शासन अधिसूचना दिनांक २ नोव्हेंबर २०१ ९ मधील परिशिष्ट ( २ ) मधील अनुक्रमांक ७७ वरील वैद्यकीय अधिकारी ( राष्ट्रीय / राज्य 
आरोग्य कार्यक्रम व्यतिरिक्त / जन्म - मृत्यू व विवाह नोंदणीसह ) या पदाकरिता “ मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची M.B.B.S./B.A.M.S . ( आयुर्वेद ) 
पदवी. " अशी सुधारित शैक्षणिक अर्हता याद्वारे निश्चित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


कैलास बधान , 


शासनाचे उप सचिव. 


भाग चार - ब -२ ९०-१ 


( १ ) 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


